कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गातून अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 
या संवर्गात पदोन्नती / पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२१९/ प्र.क्र. १९२/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २१ ऑक्टोबर, २०२१ 


AIR Beat :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात कार्यरत श्री. सतीडा 
मधुकरराव चिखलीकर, कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र विभाग (पूल), पुणे यांना, अधीक्षक अभियंता 
(स्थापत्य) या संवर्गासाठी दिनांक ९.६.१९८३ च्या अधिसूचनेन्वये विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, 
अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदावर (सुधारित वेतन ASTRA एस-२५ : ७८८००-२०९२००) (असुधारित 
वेतन संरचना पी.बी.-३ वेतन बँड रूपये १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ७६००/- या वेतनसंरचनेत सन 
२०१९-२० च्या निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदावर पदोन्नती देण्यात 
येत असून श्री. चिखलीकर यांच्या पदोन्नतीउपरांत अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील त्यांची 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र 
विभाग (पूल), पुणे या पदावर अन्य अधिकाऱ्याची पदस्थापना स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. 


अ. । ज्येष्ठता क्रमांक | अधिकाऱ्याचे नाव | कार्यरत असलेले ठिकाण पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. व दिनांक 
¥ १६ श्री. स. म. चिखळीकर| कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, दक्षता व 
२०.५.१५ संकल्पचित्र विभाग (पूल), गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे 
पुणे 


२. श्री. स. म. चिखलीकर, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांची सदर पदोन्नती ही पुढे नमूद 
केलेल्या बाबींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे 
i. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टॅप नं. १०८७६/२०२१ व Re MRM स्टॅप नं. 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 
सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 
॥. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा 
व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 


३. श्री. चिखलीकर यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न 
देता रद्द करण्याचा अधिकार झासन राखून ठेवत आहे. 


४. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. चिखलीकर यांना पदोन्नतीउपरांत 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून veya करावे 
व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, श्री. चिखलीकर यांना पदोन्नतीउपरांत 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि त्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाल्या याबाबत शासनास doser1.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल 
आयडीवर त्वरित अवगत करावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२१९/ प्र.क्र. १९२/ सेवा-१ 
“GAN. Fase यांनी कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व 
आपला पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. श्री. चिखलीकर हे पदोन्नतीने 
पदस्थापनेच्या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत रुजू न झाल्यास 
त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तेसच त्यांचे लक्ष 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर 
नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने 
सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
६. श्री. चिखलीकर यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतन 
निश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधीळ नियम क्र. ११ (१) (Y अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून 
करण्यात येईल. 
७. श्री. चिखलीकर यांनी पदोन्नतीने पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच संचालक, 
माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, पुणे यांना कळवावा. 

सदर झासन Seay महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२११८१७४६२६१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pooja Bhaskar siz: 


5.4.2 


(पुजा उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
अमरावती/ नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 
3. मुख्य अभियंता तथा सह सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 
५. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पुल/इमारती), कोकण भवन, नवी मुंबई, 
७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे 
८. श्री. स. म. चिखलीकर, कार्यकार अभियंता, संकल्पचित्र विभाग (पूल), पुणे 
९. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१२. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


arashtra, ou=Public Works 
‘alCode=400032, st=Maharashtra, 
b67842b82e08ea38ee54173F5a5. 


25 
99fd7cb135e0abc12d5ab49, cn=Pooja Bhaskar Ud. 
a W. a Nn Date: 2021.10.22 11:13:28 +05'30° 


270१402 
jawant 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२१९/ प्र.क्र. १९२/ सेवा-१ 


१३. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

१५. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

१७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१८. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१९. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०. कार्यासन आस्था-१/२ /३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


